RNI No.MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ८ , अंक २६ ] ] 


गुरुवार , 

मार्च ३१ , २०२२ / चैत्र १० , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ५३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


१ . 


२ . 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मार्च २०२२ . 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 
क्रमांक संकीर्ण -२०१५ / प्र.क्र .१३७ / ई -१० . – भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 

ई 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , महाराष्ट्र दुय्यम सेवा विभागीय परीक्षा ( तलाठी संवर्गाकरिता ) नियम , १ ९९ ७ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी 
पुढील नियम करीत आहेत : 

या नियमांस , महाराष्ट्र दुय्यम सेवा विभागीय परीक्षा ( तलाठी संवर्गाकरिता ) ( प्रथम सुधारणा ) नियम , २०२२ असे संबोधण्यात यावे . 

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा विभागीय परीक्षा ( तलाठी संवर्गाकरिता ) नियम , १ ९९ ७ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम " असा करण्यात 
आला आहे ) च्या नियम ४ मधील पोट - नियम ( २ ) नंतर , पुढील पोट - नियम जादा दाखल करण्यात येईल . 

( ३ ) जो उमेदवार अन्यथा परीक्षा देण्यास पात्र आहे त्या उमेदवाराने लाभ घेण्याचा केलेला प्रयत्न एक संधी म्हणून गणना करण्यात 
येईल . पात्र उमेदवारांनी परीक्षेस अर्ज करण्यात निष्फळ ठरणे किंवा अर्ज करून देखील परीक्षेला उपस्थित राहण्यात निष्फळ ठरणे म्हणजे पोट 
नियम ( १ ) किंवा ( २ ) अन्वये अशा उमेदवाराला एक संधी उपलब्ध असल्याचे समजण्यात येईल . 
३ . मुख्य नियम ७ मध्ये पोट - नियम ( २ ) मधील “ ४५ वर्षे " या मजकुराऐवजी “ ५० वर्षे " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

मुख्य नियमांना जोडलेल्या परिशिष्ट-- ब मधील , 
( एक ) अनुक्रमांक १ मध्ये , गुण या स्तंभामधील " 

२५० या मजकुराऐवजी “ ५० गुणांच्या वस्तुनिष्ठ प्रश्नांसह २०० हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल ; 

( दोन ) अनुक्रमांक २ मध्ये , 


८८ 


16 


d 
. 


“ 


" 


" 


११ 


“ 


११ 


( अ ) “ ( पुस्तकांशिवाय ) 


या मजकुराऐवजी “ ( पुस्तकांसह ) 


हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


( १ ) 


भाग चार - अ - ५३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मार्च ३१ , २०२२ / चैत्र १० , शके १ ९ ४४ 
( ब ) गुण या स्तंभामधील “ २५० ” या मजकुराऐवजी ५० गुणांच्या वस्तुनिष्ठ प्रश्नांसह २०० 

हा मजकूर दाखल करण्यात 


८८ 


" 


येईल ; 


" 


" 


( तीन ) अनुक्रमांक ३ मध्ये , “ ( पुस्तकांशिवाय ) या मजकुराऐवजी “ ( पुस्तकांसह ) हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( चार ) अनुक्रमांक ५ वगळण्यात येईल ; 
( पाच ) “ एकूण ८०० या मजकुराऐवजी “ एकूण ६०० ” मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


८ 


" 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


३ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मार्च ३१ , २०२२ / चैत्र १० , शके १ ९ ४४ 

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th March 2022 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


- 


> 


No. MIS - 2015 / C.R. 137 / E - 10. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules further to amend the Maharashtra Sub - Service Departmental Examination 
( for the cadre of Talathis ) Rules , 1997 , namely : 

1 . These rules may be called the Maharashtra Sub - Service Departmental Examination 
( for the cadre of Talathis ) ( First Amendment ) Rules , 2022 . 

2. In rule 4 of the Maharashtra Sub - Service Departmental Examination ( for the cadre of 
Talathis ) Rules , 1997 ( hereinafter referred to as “ the principal Rules ” ) , after sub - rule ( 2 ) , the 
following sub - rule shall be added , namely : 

“ ( 3 ) The conduct of Examination shall be counted as an attempt availed of by the candidate 
who is otherwise eligible to appear the examination . The eligible candidate failing to apply for 
the Examination or failing to appear at examination despite applying , shall be treated as one 
attempt available to such candidate under sub - rule ( 1 ) or ( 2 ) . ” 

3 . In rule 7 of the principal Rules , in sub - rule ( 2 ) , for the words “ forty - five years ” the words 
“ fifty years ” shall be substituted . 
4. In Appendix B appended to the principal Rules , 

( i ) at serial No. 1 , in the Column Marks , for the figures “ 250 ” the figures and words 
“ 200 with objective question of 50 marks ” shall be substituted ; 
( ii ) at serial No. 2 , 

( a ) for the brackets and words “ ( without Books ) ” the brackets and words " ( with 
books ) ” shall be substituted ; 
( 6 ) in the Column Marks , for the figures “ 250 " the figures and words “ 200 with 

“ 
objective question of 50 marks ” shall be substituted ; 
( iii ) in serial No.3 , for the brackets and words “ ( without Books ) 

( without Books ) ” the brackets and 
words “ ( with books ) ” shall be substituted ; 

( iv ) serial No. 5 shall be deleted ; 

( u ) for the word and figures “ Total 800 ” the word and figures “ Total 600 ” shall be 
substituted . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


> 


» 


2 


66 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


